महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 
कार्यालयास राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क 
शिष्यवृत्ती योजना व डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतीगृह 
निर्वाह भत्ता योजना या दोन योजनांसाठी सार्वजनिक 
वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) या संगणक 
प्रणालीद्वारे राबविण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया या 
राष्ट्रीयकृत बॅंकेमध्ये दोन स्वतंत्र खाती उघडण्यास 
परवानगी देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण १५१६/प्र.क्र.२०९/७-अओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ मार्च, २०१९ 


संदर्भ: (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक जीएडी-मातंस-२०१८/ 
सी.आर.१३८/एस.१/३९, दि.१२/१०/१८. 
(२) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे पत्र क्र.मकृप/लेखा-२/३६४/बॅँक 
खाते/२०१९ दि.७/२/२०१९ 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे कार्यालयास राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क 
शिष्यवृत्ती योजना व डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना या दोन योजनांसाठी सार्वजनिक 
वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) या संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्यासाठी स्टेट बॅक ऑफ इंडिया या 
राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये दोन स्वतंत्र खाती उघडण्यास मान्यता देण्याबाबतची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन 
होती. त्यास अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 


राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता 
योजना या दोन योजनांसाठी स्टेट बॅक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये दोन स्वतंत्र नविन खाते 
उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर बँकखाती पुढील अटींच्या अधीन राहून कार्यान्वित असतील. 


१) राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता 
योजना या दोन योजनांकरीता उघडण्यात येणारी खाती चालू स्वरुपातील (Current Account) 
असावीत. 


aa निर्णय क्रमांकः संकिर्ण १५१६/प्र.क्र.२०९/७-ओ 


२) सदर बँक खात्यांतील अखर्चित रकमा शासनाकडे समायोजित करणे आवश्‍यक राहील. 

३) सदर बँक खात्यांतील व्यवहाराचे मासिक/तिमाही ताळमेळ करणे तसेच लेखा परिक्षण करणे आवश्‍यक 
राहील. 

४) सदर बँक खाती बंद करण्यात आल्यास, त्यामधील शिल्लक रकमेचा ताळमेळ घेऊन शिल्लक अखर्चित 
रक्‍कम योग्य त्या शासन लेखाशिर्षाखाली कृषि व पदुम विभागास तात्काळ जमा करावी. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.१४९/२०१९ कोषा.प्र.-५, दि.१९ मार्च, २०१९ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२८१३१५५३६६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्टाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gite Pratap 1. शोक 
Venkatrao ee 
(प्रताप गिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


) सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) उपसचिव (कोषा प्रज्ञा ५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) महासंचालक, कृषि परिषद, पुणे 
) कुलसचिव/नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर 
५) कुलसचिव/नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 
) 
) 
) 
) 


कुलसचिव/नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
कुलसचिव/नियंत्रक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 

संचाळक (SB व कोषागारे), मुंबई 

सहसंचालक (सुधारणा) संचालनालय, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा 
मजला, मंत्रालय, मुंबई 

महाळेखाकर कार्या लय, मुंबई / नागपूर 

सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

सह सचिव (कृषि विद्यापीठे), कृषि व पदुम विभाग, मुंबई 

निवड नस्ती (HARA ७-ओ) 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


